श्री. देवेंद्र फडणवीस, मा. मुख्यमंत्री यांच्या 
अनुपस्थितीच्या कालावधीत त्यांचेकडील 
काजकाजाबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्री 
समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः API - २०१८ / प्र. क्र. ११६/१८(र.व का.) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ जून, २०१८. 


ames : 


श्री. देवेंद्र फडणवीस, मा. मुख्यमंत्री हे दिनांक ९ ते १६ जून, २०१८ या कालावधीत Wear 
दौऱ्यावर असून सदर कालावधीत आपात्कालीन परिस्थितीमध्ये निर्णय घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
मंत्री समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


१. श्री. चंद्रकांत पाटील : मा.मंत्री, महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम 
२. श्री. सुधीर मुनगंटीवार : मा. मंत्री, वित्त व नियोजन, वने 


३. श्री. गिरीष महाजन : मा.मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास 


२. हे आदेश महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली मधील नियम ६-अ अन्वये मा. मुख्यमंत्री महोदय 
यांच्या निदेशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


रः हे आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०६१११५५३२५०४०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
Dinesh Kumar 110 och Sat 
Jain —— 
(दिनेश कुमार जैन) 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. मा. राज्यपालांचे सचिव 

. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 

. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 

. मा. मंत्री, महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 


oc Av AD -0 


शासन आदेश क्रमांकः शाकानि - २०१८ / प्र. क्र. ११६ /१८(र.व का.) 


५. मा. मंत्री, वित्त व नियोजन, वने यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास यांचे खाजगी सचिव 
७. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

९. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 

१०. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

११.सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


